इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग विभागातील शासन 
मान्यताप्राप्त अनुदानित आश्रमशाळा/ निवासीझाळा/ 
विद्यानिकेतन यामधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे अथवा 
अन्यायांचे निवारण करण्यासाठी निर्माण केलेल्या 
अर्धन्यायिक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- विभशा-२०२२/प्र.क्र.१८/विजाभज-१ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, पहिळा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१७/प्र.क्र.२६६/विजाभज-२, दि.३ ऑक्टोबर, २०१७. 
२) शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०२२/प्र.क्र.१८/विजाभज-१, दि.१० फेब्रुवारी, २०२२. 
३) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक- 
मुसका-२०२२/ई-५३३८१३१/का.-१, दि.०४/०८/२०२२. 


शासन निर्णय:- 

या विभागाच्या शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित आश्रमशाळा/निवासीशाळा/विद्यानिकेतन यामध्ये नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या सेवाविषयक बाबीं तसेच इतर वैयक्तिक 
तक्रारी/गाऱ्हाणे इ.बाबत सक्षम न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणापुढे दाद मागण्यायपुर्वी प्रशासकीय पातळीवरच 
न्याय मिळवून देण्याकरीता विभागांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे अपिल/पुनर्विळोकन दाखल करण्याची तरतूद 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन अर्धन्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. या विभागाच्या 
शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित आश्रमशाळा/निवासीऑशाळा/विद्यानिकेतन यामध्ये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या सेवाविषयक बाबींसदर्भात आणि इतर विषयाबाबतीत त्यांना 
प्रशासकीय पातळीवरच न्याय मिळवून देण्याकरीता सक्षम प्राधिकरणाकडे अपिल/पुर्नविळोकन दाखल करण्याची 
तरतूद शासन निर्णय संदर्भ क्र.१, दि.३/१०/२०१७ अन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयानुसार अपिल दाखल करण्यासाठी स्तर निश्चित करण्यात आलेले होते. 


शासन निर्णय संदर्भ क्र.२, दि.१०/०२/२०२२ अन्वये दि.३/१०/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अर्धन्यायिक व्यवस्थेमधून सचिव/प्रधान सचिव/अ.मु.स. (इ.मा.ब.क.वि.) हा स्तर वगळून शासन स्तरावर मा.मंत्री 
(इतर मागास बहुजन कल्याण) हा एकच स्तर ठेवून संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे 
यांनी अर्धन्यायिक व्यवस्थेत पारीत केलेल्या आदेशाविरुध्द अपिलकर्ता यांना शासनाकडे अपिल/पुनर्विलोकन 
अर्ज दाखल करावयाचा झाल्यास संबंधित अपिलकर्त्याने मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचेकडे 
अर्धन्यायिक अपिल/पुनर्विलोकन अर्ज करावे, असे नमूद केले आहे. 
२. सद्यःस्थितीत शासनाकडे सादर होणारी अर्धन्यायिक स्वरुपाची अपिले/पुनर्विलोकन/पुनरिक्षण 


अर्जाबाबत कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने मा.मुख्य सचिव यांनी संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये खालीलप्रमाणे निर्देश 
दिले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२२/प्र.क्र.१८/विजाभज-१ 


3 


“मा.मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने, विविध मंत्रालयीन विभागात मा.मंत्री महोदयांच्या/मा.राज्यमंत्री 
महोदयांच्या स्तरावर चालविण्यात येणारी अर्धन्यायिक स्वरुपाची अपीले/पुनर्विलोकन/ पुनरिक्षण 
अर्ज, तसेच अंतरिम आदेझ्ासाठीचे अर्ज दाखल करुन घेणे, त्यात आवश्‍यकतेनुसार अंतरिम आदेशा 
पारीत करणे व तातडीच्या प्रकरणात सुनावणी घेवून ती निर्णयान्वित करणेबाबतचे अधिकार 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी पुढील आदेश होईपर्यंत संबंधित विभागांच्या अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव/सचिव यांना प्रदान केले आहेत.” 


मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या उपरोक्‍त निर्देशानुसार, या आदेझ्ञाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशा 


होईपर्यंत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या अनुदानित 
आश्रमशाळांतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक तक्रारी, गाऱ्हाणे यावर अर्धन्यायिक व्यवस्थेत 
शासनाकडे दाखल करावयाची अर्धन्यायिक स्वरुपाची अपिले/पुनर्विलोकन/पुनरिक्षण अर्ज अपर मुख्य सचिव 
(इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचेकडे दाखल करावे. 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८०५१७०९५८८५३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग (सर्वी. 

सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्व) यांनी सदर शासन निर्णय त्यांच्या जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील या 
विभागाच्या सर्व आश्रमशाळामधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणावा. 

मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 

निवडनस्ती - विजाभज-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


